महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांक :- असब-१२२३/प्र.क्र.६४/चौदा 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २६ मे, २०२३. 


आदेश 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (५) नुसार खाली नमूद अवर सचिव यांची 
प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत असून, त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र.५ येथे 


दर्डाविल्याप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


अ. । श्री/ अवर सचिवाचे नांव सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 

क्र. श्रीमती विभाग 

1१ | २ ३ PB 4 

o श्रीमती | अनुष्का अनिरुध्द दळवी पाणी पुरवठा व स्वच्छता सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 


२. उपरोक्त नमूद अधिकाऱ्यास दिनांक २९.०५.२०२३ (म.पू) पासून रकाना क्र.४ येथील नमूद 
विभागातून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 
३. सदर आदेश हेच कार्यमुकक्‍ततेचे आदेश असून संबंधित विभागाने नव्याने आदेशा निर्गमित करण्याची 


आवर्यकता नाही. 


४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०५२६११५३३६५१०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, १/॥९॥४,॥/९ पी 
BABURAO MANE म 
(वि. aT. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
२. अ.मु.स.(सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग/सामान्य प्रशासन 


विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. सह/उप सचिव (आस्थापना), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 

६. संबंधित अवर सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


